गडचिरोली परिक्षेत्राकरिता वर्ग केलेली एकूण २४ 
पदे पुन्हा नागपूर परिक्षेत्राकडे वर्ग करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 

गृह विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक एपीओ-२८१२/२१६/प्रक्र-४३/पोल-३, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००५. दिनांक - ०५ ऑक्टोबर, २०१२. 


बाचा : १) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.टीटीसी-२६०९/७७२/प्रक्र-२८ ४/पोल-३, दिनांक ३१.८.२००९. 
२) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.एपीओ-३११०/प्रक्र-४२८/पोल-३, दिनांक १५.६.२०११. 


प्रस्तावना : 


. _ शासन निर्णय क्रमांक टीटीसी-२६०९/७७२/प्रक्र-२८४/पोल-३, दिनांक ३१.८.२००९ अन्वये नागपूर 
परिक्षेत्राचे विभाजन करुन गडचिरोली हे नविन परिक्षेत्र निर्माण करण्यात आले आहे. हे परिक्षेत्र तत्काळ कार्यान्वित 
होण्याच्या दृष्टीने नक्षल विरोधी अभियान कार्यालय व विशेष कृतीदलाकडील अनुक्रमे २५ व १० अशी ३५ पदे 
गडचिरोली परिक्षेत्रात वर्ग करण्यात आली आहेत. नक्षलविरोधी अभियानाकडील २५ पदांपैकी एक पद भा.पो.से. 
संवर्गातील असून उर्वरित पदे खालीलप्रमाणे आहेत. 


eo ee नागपूर परिक्षेत्रातून गडचिरोली 
परिक्षेत्राकडे वर्ग केलेल्या पदांची संख्या 


| सहाय्यकपोलीसनिरोक्षक | 


| सहाय्यक लेखा अधिकारी | 


2. उपरोक्त पदे वर्ग केल्यानंतर शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.एपीओ-३११०/प्रक्र-४२८/पोल-३, 
दि.१५.६.२०११ अन्वये पोलीस उप महानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र यांच्या आस्थापनेवर खालील २६ पदे मंजूर 
करण्यात आली आहेत. 


नागपूर परिक्षेत्रातू 
परिक्षेत्राकडे at केलेल्या पदांची संख्या 
02 
oR 


C:\NG|Pol-3\GR\CR-43-2812. docx 


३. नागपूर परिक्षेत्रामधून गडचिरोली परिक्षेत्रात वर नमूद केलेली २४ पदे वर्ग केल्यामुळे कमी झालेल्या 
मनुष्यबळामधून कार्यालयीन कामकाज पार पाडण्यात अडचणी येत असल्याने गडचिरोली परिक्षेत्राकरिता वर्ग 
करण्यात आलेली २४ पदे पुन्हा नागपूर परिक्षेत्राकडे वर्ग करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
त्यासंदर्भात शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 
शासन निर्णय: 

दिनांक ३१.८.२००९ च्या उपरोक्त १ येथील शासन निर्णयान्वये गडचिरोली परिक्षेत्राकडे वर्ग केलेली. 
परिच्छेद १ मध्ये नमूद केलेली २४ पदे या आदेशान्वये आता पुन्हा नागपूर परिक्षेत्राकडे वर्ग करण्यात येत 
आहेत. 


हा शासन निर्णय ze Tne वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात येत र त्यांचा संगणक 
संकेतांक "22220१2 आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने. Cie i 4४“ 
१ 2“ 
(सु. बा: vy + 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती). 

विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नक्षल विरोधी अभियान, नागपूर. 

विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नक्षल विरोधी अभियान, गडचिरोली. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षक), मुंबई/नागपूर. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/गडचिरोली. 

सहसंचालक, लेखा व कोषागार, संगणक कक्ष, नविन प्रशासकीय भवन. 

गृह विभागातील सर्व सह सचिव / उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

गृह विभाग/कार्यासन विशा-१ब. 

निवड नस्ती, कार्यासन पोल-३. 


£० ५ 6 ह द्रा. 9८ ८४ ९० ४० 


we 
2 


C:\/G\Pol-3\GR\CR-43-2812, docx 


